अखिल भारतीय da शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२३-२४ करिता खाजगी विना अनुदानित 
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या संस्थांना 
विविध मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/ओआयसीटीई-मान्यता/ 
२०२३/६९३, दि.०३.०८.२०२३. 


प्रस्तावना :- अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन विद्यमान 
विनाअनुदानित संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे, नवीन अभ्यासक्रम सुरू करणे, तसेच 
विद्यमान अभ्यासक्रम दुसर्‍या अभ्यासक्रमात विळीन करणे इ. साठी कायम विनाअनुदानित व्यावसायिक 
अभ्यासक्रमांच्या संस्थाना द्यावयाच्या मान्यतेबाबत संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.०३.०८.२०२३ 
रोजीच्या पत्रान्वये प्रस्तावित केळे आहे. 

संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून सोबतच्या 
Annexure - A मधील संस्थांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून संचालक, 
तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२३-२०२४ पासून सोबतच्या Annexure - A 
मध्ये नमूद विद्यमान विनाअनुदानित संस्थेतील अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे, नवीन 
अभ्यासक्रम सुरू करणे, तसेच विद्यमान अभ्यासक्रम अन्य अभ्यासक्रमात विलीन करणे इ. साठी प्रचलित 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विनाअनुदानित तत्वावर शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 
अटी व शर्ती:- 
१) सदर मान्यता कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
२) प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दि.२१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 


३) शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित 
केलेल्या सर्व अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

४) संबंधित खाजगी संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


५) सदर पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 
अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


६) शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ कॅपिटेडान फी) 
अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


७) संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 
नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावेत तसेच शिक्षकवृंद व 
इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून शासनाकडे तक्रारी आल्यास 
संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


८) संस्थेतील ग्रंथालयास आव्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

९) रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, १९९९ 
यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 

०) संस्थेमध्ये सदर अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी आवडयक स्थावर जंगम मालमत्तेविषयी या संस्थेने 
शासनाकडून किंवा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले असल्याचे निदर्शनास आल्यास 
त्यांची परतफेड करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संस्थेची राहील. 

२. याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घालून दिलेल्या 
अन्य अटी व शर्ती सर्व संस्थांना लागू राहतील. 


३. ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली नाही 
त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी व केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये या 
शासन मान्यतेनुसार अभ्यासक्रमाचा समावेश होण्याकरिता संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी आवश्‍यक ते आदेडा 
पुढील १५ दिवसाच्या आत निर्गमित करावेत. 


8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८०४१८५०५०८१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Di ly signed by NITIN JYOTINATH GHIRATKAR 


DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HIGHER 
NI T IN JYO T INA T H AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=bbb7 12ac44dfd391a1a4d7d8b24cf743fa81a59477dff3F 


6805f105ac91db1e0, postalCode=400032, st=Maharasht 


s 
INumber=21524D9E84E57776BA 1 EE448660F3699BDD0891 
G H | RATKA R 7801A19974A72D568F57F5401, cn=NITIN JYOTINATH 
GHIRATKAR 
Date: 2023.08.07 16:33:56 +05'30' 


(नि.ज्यो.घिरटकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.६३/तांशि-४ 


३. सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

४. कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ञास्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

५. संबंधित संस्था (संचालक,तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

६. अतिरिक्त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

७. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

८. विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

९. निवड नस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Annexure A 


Higher and Technical Education Department G.R.No.Manyata-2023/C.R.63/TE-4, Dated- 07th August, 2023. 
List of Increase in intake / New courses , Merger of Existing Courses in exstisting institute, Approved by AICTE for A.Y. 2023-24 


RAMACHANDRAN INTERNATIONAL 
INSTITUTE OF MANAGEMENT, 
MANTRI ALPINE, BUILDING C, SR. 
NO. 268, BAVDHAN BUDRUK, PUNE 
- 411021 


PUNE INSTITUTE OF BUSINESS 
MANAGEMENT FOR PGDM, GUT 
NO. 605/1, LAVASA ROAD, 
MUKAIWADI, PIRANGUT, PUNE 


PUNE INSTITUTE OF BUSINESS 
MANAGEMENT FOR PGDM, GUT 
NO. 605/1, LAVASA ROAD, 
MUKAIWADI, PIRANGUT, PUNE 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


Private-Self 
Financing 


Institute Institute 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


a 


23 24 
Increase 
GRADUATE Intake 
DIPLOMA 


POST G PGDM 


GRADUATE (Marketing ) - 
DIPLOMA Intake 180, 
Course 


Merged with 
PGDM 


POST PGDM Course 
GRADUATE (MARKETING) Merged with 
DIPLOMA PGDM 


3624458134 
5 


PUNE INSTITUTE OF BUSINESS 
MANAGEMENT FOR PGDM, GUT 
NO. 605/1, LAVASA ROAD, 
MUKAIWADI, PIRANGUT, PUNE 


Private-Self 
Financing 


Page 1 of 1 


MANAGEMENT 


FELLOWSHIP | MANAGEMENT New Course 


